मंत्रालयीन विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायकांची 
दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती सामायिक 
ज्येष्ठतासूची 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः साजेसू-२३२४/प्र.क्र.२३/प्रशा-३ (१४-अ) 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: ०६ फेब्रुवारी, २०२४ 
शासन परिपत्रक 


मंत्रालयीन विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायकांची दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती 
सामायिक ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली असून, ती या परिपत्रकासोबत जोडण्यात आली आहे. 
सदर ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना दिनांक २१.०६.२०२१ मधील सूचनांनुसार 
तयार करण्यात आलेली आहे. 
२. सदर ज्येष्ठतासूची तयार करताना मुख्यत्वेकरुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, २०२१ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. 
३. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, वरिष्ठ स्वीय सहायकांची प्रस्तुत दिनांक 
०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची आपल्या विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायक 
संवर्गातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या (र॒जेवर/प्रतिनियुक्‍तीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांसह) निदर्शनास आणावी. 
तसेच यासंदर्भात संबंधित वरिष्ठ स्वीय सहायकांकडून आक्षेप/त्रुटी याबाबत प्राप्त झालेल्या निवेदनातील 
मुद्यांबाबतची माहिती विभागातील अभिलेखानुसार तपासून विभागाच्या अभिप्रायांसह निवेदने या 
विभागाकडे दिनांक २०.०२.२०२४ पर्यंत पाठवावीत. विहित कालावधीत आक्षेप/माहिती प्राप्त न झाल्यास 
ज्येष्ठतासूचीत नमूद केलेला तपशील बरोबर असल्याचे गृहित धरुन अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात 
येईल. सदर ज्येष्ठतासूची मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
निर्णयाच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन परिपत्रक व ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली असून त्याचा संकेतांक २०२४०२०६१७४१०५९००७ हा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by AKSHATA KAMOSH DESAI 


Date: 2024.02.06 17:40:33 +05'30' 


(अक्षता देसाई ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) संबंधित मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
२) निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन प्रशा-३ (१४-अ)) 


वर्गाचे नांव - वरिष्ठ स्वीय सहायक 


श्रेणी - (एस-२४ : 99900-29948 00) 
१ , २०२४ रोजीची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची ( दि.१.१.२०२३ ते ३१.१२.२०२३ या कालाव 
अ.क्र. | नियम ३ (२) | श्री/ वरिष्ठ स्वीय मराठी/ | प्रवर्ग विभागाचे नांव जन्मदिनांक | सेवानिवृत्तीचा संबंधित स्थानिक नियम ३ (२)(अ) | ज्येष्ठतेचा/ शेरा 
(ब) नुसार | श्रीमती | सहायकांचे नांव | इंग्रजी दिनांक पदावरील पदोन्नतीचा नुसार संवर्गात तात्पुरत्या 
ज्येष्ठता नियुक्तीचा मार्ग दिनांक प्रत्यक्ष रुजू पदोन्नतीचा 
क्रमांक दिनांक दिनांक 

| a | 2 3 a 4 ६ ie ee = tl ८ ९ | 9 = ae) 92 १३ | we 

शि ied श्री द.ना.वेटकोळी मराठी अज सामान्य प्रशासन विभाग ०१-०५-६५ ३०-०४-२०२३ पदोन्नत ०८-०२-०० ०८-०२-०० ०८-०२-०० सेवानिवृत्त 

२ २ श्रीमती ।कि.प्र.खारकर मराठी अजा ।सामान्य प्रशासन विभाग २१-०७-६६ ३१-०७-२०२४ पदोन्नत १९-०८-०४ १९-०८-०४ १९-०८-०४ 

३ ३ श्रीमती |शु.म.घाडगे मराठी | अजा ye विभाग ०१-०५-६७ ३०-०४-२०२५ पदोन्नत ३०-१२-१० ३०-१२-१० ३०-१२-१० 

४ ४ श्री शे.जो.राठोड मराठी | विजा(अ) |विधि व न्याय विभाग ०१-०७-६९ ३०-०६-२०२७ पदोन्नत १९-०१-१२ १९-०१-१२ १९-०१-१२ 

षु षु श्री अ.रा.जाधव मराठी । अजा ।सामान्य प्रशासन विभाग ०७-१०-६८ ३१-१०-२६ पदोन्नत २६-०२-१४ २६-०२-१४ २६-०२-१४ 

६ ६ श्री सु.गै.गवई मराठी अजा वित्त विभाग १२-०८-६७ ३१-०८-२५ पदोन्नत २६-०२-१४ २६-०२-१४ २६-०२-१४ 

9 9 श्रीमती ।रं.वि.वाघमारे मराठी | अजा ।पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग ०६-०६-६६ ३०-०६-२४ पदोन्नत २६-०२-१४ २६-०२-१४ २६-०२-१४ 

८ ८ श्री म.रा.धात्रक मराठी | भज (ड) [Prater विभाग ०२-०३-६९ ३१-०३-२७ पदोन्नत २६-०२-१४ २६-०२-१४ २६-०२-१४ 

९ ९ श्री क.स.मुल्ला मराठी खुला ।गृह विभाग २३-०६-६५ ३०-०६-२३ पदोन्नती ०८-०२-१८ ०८-०२-१८ ०८-०२-१८ | सामान्य प्रशासन विभाग/१६ब 
च्या दि.२९.१२.२०१७ च्या 
पत्रान्वये दि.०८.०२.२०१८ 
रोजी खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त 
पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती देण्यात 
आली. त्यामुळे ज्येष्ठता 
अनिश्चित आहे. 

॥। ० | ० श्री हे.वि.केळसकर मराठी इमाव |नगर विकास विभाग १३-०२-६५ २८-०२-२३ पदोन्नती १६-०३-२० १६-०३-२० १६-०३-२० | सामान्य प्रशासन विभाग/१६ब 
च्या दि.२९.१२.२०१७ च्या 
पत्रान्वये दि.१६.०३.२०२० रोजी 
खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
पदोन्नती देण्यात आली. 
त्यामुळे ज्येष्ठता अनिश्चित आहे. 

|_११ | १ | कण १ श्रीमती ।मि.सं.साळवी मराठी | खुला ।नगर विकास विभाग ०३-०५-६६ ३१-०५-२४ पदोन्नती २०-०४-२१ २०-०४-२१ २०-०४-२१ पाची प्रशासन विभाग/१६ब 

| इंग्रजी | च्या दि.७.५.२०२१ च्या शासन 

१२ १२ सु.अ. S701 खुला |गृह विभाग ०५-०४-७१ ३०-०४-२९ पदोन्नती २०-०४-२१ २०-०४-२१ २०-०४-२१ | निर्णयान्वये दि.२०.०४.२०२१ व 

१३ १३ श्री ता.द.पाटील मराठी खुला |सामान्य प्रशासन विभाग ०१-०६-६७ ३१-०५-२५ पदोन्नती २०-०४-२१ २०-०४-२१ 20-08-24  |२०.०७.२०२१ रोजी खुल्या 


mea Bae 


अ.क्र. | नियम ३ (२) श्री/ वरिष्ठ स्वीय मराठी/ । प्रवर्ग विभागाचे नांव जन्मदिनांक | सेवानिवृत्तीचा संबंधित स्थानिक नियम ३ (२)(अ) । ज्येष्ठतेचा/ शरा 
(ब) नुसार | श्रीमती | सहायकांचे नांव | इंग्रजी दिनांक पदावरील पदोन्नतीचा | नुसार संवर्गात तात्पुरत्या 
ज्येष्ठता नियुक्तीचा मार्ग दिनांक प्रत्यक्ष रुजू पदोन्नतीचा 
क्रमांक दिनांक दिनांक 
Ea 2 3 — 4 ६ 1७ | ८ ९ ae | al 92 १३ | वे. | 
१४ १४ श्रीमती |शु.र.पाटकर मराठी इमाव ।वित्त विभाग ०२-०४-६५ ३०-०४-२३ पदोन्नती २०-०४-२१ २०-०४-२१ २७९२४२ ee eee 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती 
१५ १५ श्रीमती ।म.अ.तोरस्कर मराठी खुला |।कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग | ०५-१०-६८ ३१-१०-२६ पदोन्नती २०-०७-२१ २०-०७-२१ २०-०७-२१ देण्यात आली. त्यामुळे 
ज्येष्ठता अनिश्चित आहे. 
१६ १६ सु.भा.जाधव | मराठी | र्ठ अजा ।महसूलववन २७-०८-६८ ३१-०८-२६ पदोन्नती ०५-०९-२२ ०५-०९-२२ ०५-०९-२२ सामान्य प्रशासन विभाग/१६ब 
ay = मराठी इमाव पदोन्नती च्या दि.७.५.२०२१ च्या शासन 
१७ १७ श्री सं.सु.बि मराठी इमाव |गृह विभाग | २६-१२-७३ ३१-१२-३१ पदोन्नती ०५-०९-२२ ०५-०९-२२ UCC Sa वित nesses 
१८ १८ .ना.धनु | मराठी | ठ | विमाप्र | माप्र सावज बाधकाम विभाग २६-१०-६७ ३१-१०-२५ पदोन्नती दो arc ०५-०९-२२ ०५-०९-२२ ०५-०९-२२ खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर 
१९ १९ श्रीमती ।सं.कि.कनाविया इंग्रजी खुला ।जलसंपदा विभाग १२-०५-७२ ३१-०५-३० पदोन्नती ०५-०९-२२ ०५-०९-२२ ०५-०९-२२ ee oe 
- पदान्न ण्यात आली. 
२० २० श्रीमती ।ज्यो.भा.कोकितकर मराठी | खुला |सारवजनिक बांधकाम विभाग २९-०२-६८ २८-०२-२६ पदोन्नती ०५-०९-२२ ०५-०९-२२ ०५-०९-२२ त्यामुळे ज्येष्ठता अनिश्चित आहे. 
२१ २१ श्रीमती ।क.र.जाधव इंग्रजी खुला ।सामान्य प्रशासन विभाग ०२-०६-७५ ३०-०६-३३ पदोन्नती २२-०६-२३ २२-०६-२३ २२-०६-२३ सामान्य प्रशासन विभाग/१६ब 
श्रीमती " ot Say खुला पदोन्नती = च्या दि.७ .५.२०२१ च्या शासन 
22 २२ श्रीमती ।सु.भि.मेस्त्री इंग्रजी खुला ।वित्त विभाग २०-०९-६९ ३०-०९-२७| पदोन्नती ३२-०६-२३ २२-०६-२३ २२-०६-२३ |निर्णयान्वये दि. २२.६.२०२३ 
२३ २३ श्रीमती ।मा.वि.वैद्य मराठी खुला |सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग २५-.३-१९७३ 39-03-39| पदौन्नती २२-०६-२३ २२-०६-२३ २२-०६-२३  |रोजी खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त 
२४ २४ श्रीमती ।नि.सु.सावंत मराठी खुला ।वित्त विभाग ०१-०५-७३ 30-08-39] पदोन्नती २२-०६-२३ २२-०६-२३ २२-०६-२३ | पवांवर निवळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती देण्यात 
२५ २५ श्रीमती ।वे.प्रपाटणकर मराठी इमाव |सामान्य प्रशासन विभाग १९-०९-६९ ३०-०९-२७| पदौोन्नती २२-०६-२३ २२-०६-२३ २२-०६-२३ | आली. त्यामुळे ज्येष्ठता 
२६ २६ श्रीमती ।मा.म.शिदे मराठी खुला [ye विभाग ०८-१२-६९ ३१-१२-२७ पदौन्नती २२-०६-२३ २२-०६-२३ २२-०६-२३  |अनिश्चित आहे. 


